सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .१३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च/ एप्रिल २८-३, २०१९ : चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -४ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


ते 


ते 


भाग एक- अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


२८७ 
ते 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


२ ९ ० 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


देण्यात येते की , मी उक्त मसुदा ही अधिसुचना राजपत्रात प्रसिध्द 
झालेल्या तारखेपासून तीस दिवसानंतर विचारात घेईन . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( महसुल शाखा ) 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती 
किंवा सुचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपुर्वी येतील त्या मी विचारात 
घेईन . 


अधिसुचना 


अधिसुचनेचा मसुदा 


महाराष्ट्र जीवन महसुल अधिनियम , १ ९ ६६ कलम-४ ( १) नुसार 


जा.क्र . २०१९ /महसूल/ जमा -१/ डेस्क -१/ सीआर-०१ , शासन अधिसूचना 
महसुल व वन विभाग क्रं . टीएलसी १०७८ / ६३ ९ २३ / म-६ , दिनांक - १ 
जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , १९ ६६ ( सन 
१ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४१ ) यांच्या कलम ४ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्याचा वापर करून मी , जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी लातूर जी अधिसुचना काढण्याचे आयोजित आहे त्या 
अधिसुचनेचा पुढिल मसुदा उक्त कलम ४ पोटकलम ( ४) अन्वये आवश्यक 
असल्या प्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस 


जा.क्र . २०१९ /महसूल/ जमा -१ / डेस्क -१/सीआर-०१, शासन अधिसुचना , 
महसुल व वन विभाग क्रं . टीएलसी १०७८ /६३९ २३/ म-६ , दिनांक १ जुलै 
१ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४१ ) यांच्या कलम ४ च्या पोटकलम ( १) च्या 
परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून मी , जी . श्रीकांत , जिल्हाधिकारी 
लातूर याद्वारे हा मसुदा प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून तीस दिवसानंतर 
लातूर जिल्हयाच्या निलंगा तालुक्यातील जाऊ महसुली गावातील सोबतच्या 
अनुसुचिमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दीत असलेल्या लातूर जिल्हयाच्या निलंगा 
तालुक्यातील जाऊवाडी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात 
रुपांतर करीत आहे . 


औ . भाग १ - १३ 


२८७ 


२८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मार्च/एप्रिल २८-३, २०१९ : चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसुची ( भुमापन क्रमांक ) 


१६/१३ 


१७/१४ 


१८ / १५ / अ 


१८ / १५/ ब 


१ ९ / १६/ क | १ ९ / १६ / अ 


༢་ 


१ ९ / १६ / ब 


२० / १७/ अ 


२०/ १७/ क | २० / १७/ ब 


२१/ १८ / अ | २१ / १८ / ब 


२१ / १८ / क | २१/ १८ / ड 


२२ / १ ९ / ब 


२२ / १ ९ / क 


२२ / १ ९ / अ 


२३/२० 


२४/ २१/ अ 


२४/ २१/ ब २५ / २२/ अ 


२५/ २२/ ब 


२६/२३ 


२७/ २४ / अ 


२७/ २४/ ब 


२८/२५ 


२ ९ / २८ 


३० / २७/ अ | ३० / २७ / ब 


३१/२८ 


३२/ २ ९ / अ 


३२/ २ ९ / ब 


३३/ ३०/ अ 


३३/ ३० / ब 


३४/३१ 


३५/३२ 


३६ / ३३ / अ 


३७/ ३३/ ब 


३८ / ३४ / अ 


३८ / ३४/ ब 


३ ९ / ३५ / अ 


३ ९ / ३५ / ब 


४०/ ३६/ अ 


४० / ३६ / ब 


| ४० / ३६ / क 


४० / ३६ / ड 


४१/ ३७/ क 


४१/ ३७/ अ 


४१/ ३७ / ब 


४२/ ३८ / अ 


४२/ ३८ / ब 


४२/ ३८ / क 


४२/ ३८ / ड 


४३/ ३ ९ / अ 


४३ / ३ ९ / ब 


४३ / ३ ९ / ड 


४३/ ३ ९ / क 


४४/ ४०/ अ 


४४ / ४० / ब | ४५/४१ 


४६/ ४२/ अ 


४६/४२/ ब 


४७/४३ 


४८ / ४४/ अ 


४८ / ४४ / ब 


४ ९ / ४५/ अ 


४ ९ / ४५/ ब | ४ ९ / ४५/ क | ४ ९ / ४५ / ड 


४९ / ४५ / ई 


५०/४६ 


५१/४७ 


५२/६६ 


५३/६५ 


५४/६४ 


५५/६७/१ 


५६/६० 


५७/६२ 


५८ / ७ ९ 


५ ९ / ६० 


६० / ६१ / अ 


६० / ६१/ ब 


६१/ ४ ९ / क | ६१/ ४ ९ / अ 


६१/ ४ ९ / ब 


६२/ ४८ /अ | ६२ /६८/ब 


६२/ ४८ / क 


६२/ ४८ / ड 


६३/ ५० / अ 


६३/ ५० / ब 


६४/५१ 


६५ / ५५ / अ 


६५ / ५५ / ब 


६६/ ५२ / अ 


६६ / ५२/ ब 


६७/ ५३ / अ 


६७/ ५३/ ब 


६८ / ५३/ अ | ६८ / ५३/ ब 


६ ९ / ५४/ अ 


६ ९ / ५४/ ब 


७०/५६ 


७१ 


एकूण गट क्रमांक 


१०४ 


ठिकाण : लातूर 
दिनांक : ०८ / ०२ / २०१९ 


जिल्हाधिकारी , लातूर . 


२ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता 
लघु सिंचन ( जलसंधारण ) विभाग, नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची 
आवश्यकता आहे . 


अधिसूचना कलम १ ९ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने ,कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्या नंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये ,उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


क्रमांक २०१९/ आरबी/ डेस्क -३ / भूसं /सिआर-२४ / क्रमांक २०१६/ उविअ / 
भुसं /सिआर/ ०१.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका -याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० )(यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना, क्रमांक ५६ दिनांक १९-२५ एप्रिल 
२०१८ व शुद्धीपत्रक क्रमांक क्रमांक ३६दिनांक ३०-०५ ऑगष्ट / सप्टेंबर 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे 
अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मार्च/ एप्रिल २८-३ , २०१ ९ : चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


२८ ९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी कंधार यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
गावाचे नाव :- गोगदरी ता.कंधार जि.नांदेड 
अ.क्र . 

संपादीत क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( हे.आर.मध्ये ) 


अनुसूची दोन 
( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण) 
प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव साठवण तलावासाठी मौ.गोगदरी 
ता.कंधार जि.नांदेड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव साठवण तलावासाठी मौ.गोगदरी 

ता.कंधार जि.नांदेड 
समाजाला होणारे लाभः- पायाभूत सुविधा 


भुमापन किंवा 


अनुसूची तीन 


१ 


१६० 


०.१६ 


( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गावाचे नाव - मौ.गोगदरी ता.कंधार जि . नांदेड 


२ 


१६० 


०.१६ 


लागू नाही 


سه 


१६१ 


२.२० 


४ 


१६२ 


०.४१ 


५ 


१६२ 


०.५४ 


६ 


१६२ 


०.६७ 


७ 


१६२ 


०.६० 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

लागु 

नाही 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी कंधार यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१९ . 

जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


८ 


१६२ 


१.२१ 


९ 


१६२ 


२.०० 


१० 


१६३ 


०.७० 


११ 


१६४ 


०.५७ 


१२ 


१७२ 


०.५१ 


३ 


१३ 


१७२ 


०.२५ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 


१४ 


१७४ 


०.१६ 
०.७ ९ 


१५ 


१७७ 


अधिसुचना 


१६ 


१७८ 


०.२ ९ 


१७ 


कलम - १९ च्या पोट कलम ( १ ) 


१७८ 


०.२ ९ 


१८ 


२२४ 


०.२८ 


( भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 


१ ९ 


२२६ 


०.३८ 


२० 


२२७ 


०.३३ 


२१ 


२२७ 


०.३३ 


मा . जि . अ . औरंगाबाद यांचे आदेश जा.क्र .२०१७/ आरबीडेक्स-४/ 

समन्वय / भुसं/सिआर०५ दिनांक १५/०५/२०१७ 


२२ 


२२७ 


०.३३ 


२३ 


२२८ 


०.३ ९ 


क्रमांक - क्र .२०१९ / आरबीडेस्क / एलएक्यु/ समन्वय / भुस / सी आर ०१ 


२४ 


२२८ 


०.३८ 


२५ 


२२८ 


०.३७ 


२६ 


२२८ 


०.३७ 


२७ 


२२८ 


०.३७ 


२८ 


२२८ 


०.३७ 


२ ९ 


२३४ 


०.४० 


ज्याअर्थी समुचित शासन असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी 
यास भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने, महसुल व वनविभाग अधिसुचना क्रमांक ११/ 
२०१४ / ७७/-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केलेले आहे की , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसुचित एक मध्ये अधिक पतशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा 
अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिदिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


३० 


२३४ 


०.२१ 


३१ 


२३५ 


०.७ ९ 


३२ 


२३५ 


०.१६ 


३३ 


२३५ 


०.०४ 


३४ 


२३६ 


०.७५ 


३५ 


२२८ 


०.३७ 


एकुण 


१८.१३ 


२ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

मार्च/ एप्रिल २८-३ , २०१ ९ : चैत्र ७-१३ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


आणि ज्याअर्थी, औरंगाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कलम १५ पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केलेले 
च्या पोट कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात असल्याचे या द्वारे घोषित केले असुन पुर्नवसन व पुर्नवसाहत योजनेचा 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 

अन्वये सुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
घोषित करण्यात येत आहे आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक 

भुसंपादन अधिकारी वैजापुर यास पदनिर्देशत करित आहे . 
तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 

अनुसुची - एक 


भूमी वर्णन : 


गावाचे नाव :- मौजे सिरसगाव ता . :- वैजापुर जिल्हा :- औरंगाबाद 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजे क्षेत्र ( हे . आर .) 


१ 


२४५ पैकी 


१ हे . ०६ आर 


अनुसुची - दोन 


अनुसुची - चार 


२ 


मौजे 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण : - पाझर तलाव क्र . 
सिरसगाव ता . वैजापुर 


( पुनर्वसन व पुनवसाहत योजनेचा सारांश ) 


प्रकल्पाचे नाव :- पाझर तलाव क्र . २ मौजे सिरसगाव ता . वैजापुर 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / 
२०१५ / प्र.क्र . ३/ अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात 
आलेली आहे . 


पाझर तलाव क्र . २ मौजे सिरसगाव ता . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल 
वैजापुर 


सामाजिक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 

अनुसुची - तीन 


दिनांक : 
ठिकाण :- औरंगाबाद . 


गावाचे नाव :- मौजे सिरसगाव ता . :- वैजापुर जिल्हा :- औरंगाबाद 


( उदय चौधरी) 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद 


अ . क्र . 


स.क्र . / ग.न. 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNIROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


